शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील 
क्षेत्रीय कार्यालयातील ५२७९ अस्थायी पदांना 
दिनांक १ मार्च, २०२२ ते दिनांक ३१ मार्च, 
२०२२ पर्यन्त मुदतवाढ देण्याबाबत-शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. GHW} /प्र.क्र.१५/२२/प्रज्ञा-५ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०२२ 


वाचा- 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र पदांआ-४२१४/प्र.क्र.१०३(१)/१४/ 
Wanl-4, दिनांक ०८.०९.२०२० 
२. शिक्षण आयुक्तालय कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.२०२२/अस्थायी पदे/मुदतवाढ/ 
आस्था-ब-१२३/१२३२, दि.२ मार्च,२०२२ 
३. शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्णर०२२/प्र.क्र.१५/२२/प्रश्ञा-५, 
दिनांक १५ मार्च,२०२२ 
४. शिक्षण आयुक्तालय कार्यालयाचे पत्र जा.क्र.२०२२/अस्‌थायी पदे/मुदतवाढ/ 
आस्था-ब-१२३/१७२८, दि.२५ मार्च,२०२२ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधिन क्र. २ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शाळेय शिक्षण विभागाच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयातील एकूण ५२७९ अस्थायी पदांना दिनांक १ मार्च, २०२२ 
ते दिनांक ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. शासन निर्णय दिनांक ८ सप्टेंबर, 
२०२० अन्वये अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय पुणे कार्यालयातून पालघर 
जिल्हयामध्ये शालेय शिक्षण विभागांतर्गत अधीक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (माध्यमिक 
व प्राथमिक) कार्यालयासाठी og पदे व लेखाधिकारी, वेतन व पडताळणी पथक, पालघर 
कार्यालयासाठी १ पद वर्ग करण्यात आळे आहे. अशाप्रकारे अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण 
संचालनालयातून एकूण ७ पदे वर्ग करण्यात आले आहेत. आयुक्‍त (शिक्षण) कार्यालयाने दिनांक 
२.३.२०२२ रोजी शासनाकडे पाठवलेल्या प्रस्तावात सदर ७ पदांना अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण 
संचालनालयातच प्रस्तावित केल्यामुळे दिनांक १५.३.२०२२ रोजी शासन निर्णयान्वये सदर 
पदांना अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण कार्यालयात मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परिणामी, 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांचे अधिनस्त अधीक्षक वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक 
(माध्यमिक व प्राथमिक) पालघर कार्यालयात अधीक्षक ०१ व कनिष्ठ लिपीक १ असे २ पदे 
कार्यरत असून सदर पदांना मुदतवाढ दिली गेली नसल्याने, त्यांचे माहे मार्च २०२२ च्या 
वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे असे शिक्षण आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. 3 येथील पत्राने 
कळवून शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्याची विनंती केली आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण२०२२ /प्र.क्र.१५ /२२/प्रशा-५ 


२. अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, पुणे कार्यालयातून शासन निर्णय दिनांक ८ 


सप्टेंबर,२०२० अन्वये एकूण ७ पदे विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांच्या अधिनस्त 


पालघर जिल्हयातील कार्यालयात वर्ग केल्याने, अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयातून 


७ अस्थायी पदे कमी करुन विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई कार्यालयांतर्गत दर्शविण्यासाठी 
व त्यांना मुदतवाढ देण्यासाठी शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यास 
अनुसरुन पुढीलप्रमाणे शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक : 


शासन निर्णय दिनांक १५ मार्च,२०२२ अन्वये आयुक्‍त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व 


त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयात अस्तित्वात असलेल्या ५२७९ अस्थायी पदांना दिनांक १ 
मार्च,२०२२ ते दिनांक ३१ मार्च, २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याबाबतचा 
आस्थापनानिहाय गोषवारा सोबतच्या विवरणपत्र- “अ” मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. सदर 
विवरणपत्र- अ मध्ये अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, पुणे येथील एकूण ४४ अस्थायी 
पदां ऐवजी ३७ पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई 
यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील ४८३ अस्थायी पदांऐवजी ४९० पदांना मुदत वाढ देण्यात येत 
आहे. शासन निर्णय दिनांक १५ मार्च,२०२२ सोबत जोडलेले विवरणपत्र-अ अधिक्रमित करण्यात 


येत असून, सुधारित विवरणपत्र-अ सोबत जोडल्याप्रमाणे वाचावे. 

२. हे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या _www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२०३३०१५३३४६३३२१ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, आ 
SANTOSH BASAVESHWAR 
MAMADAPURE 


iS3ade4 


(संतोष ममदापुरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर. 
२) महालेखापाल (लेखा परिक्षा ) , महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
३) आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य, प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
५) शिक्षण संचालक"(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 


६) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

७) शिक्षण संचालक (अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र , पुणे 
९) संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती व संशोधन मंडळ, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण२०२२ /प्र.क्र.१५ /२२/प्रशा-५ 


१०) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,पुणे 
११) सर्व विभागीय”शिक्षण उपसंचालक 
१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा 
१३) सर्व जिल्हा परिषदांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक)/ निरंतर(प्रौढ) ) 
१४) सर्व शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई . 
१५) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

) 

) 

) 

) 

) 


१६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७) सर्व जिल्ह्यांचे कोषागार अधिकारी, 

१८) वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१९) शालेय शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने 
२०) निवड नस्ती/ प्रशा-५ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण२०२२ /प्र.क्र.१५ /२२/प्रशा-५ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र.संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.१५/२२/प्रशा-५, 
दिनांक ३० मार्च,२०२२ सोबतचे सहपत्र 


विवरण पत्र 31 


आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयातील 


अस्तित्वात असलेल्या ५२७९ अस्थायी पदांचे विवरण पत्र 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव स्थायी | अस्था | एकूण 
पदे | due 

| 9 | आयुक्त शिक्षण, यांचे कार्यालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे 3¢ 23 «| «89 

Q | शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य.) महाराष्ट्र राज्य, ६३ 26 | C8 
पुणे 

३ | महाराष्ट्र राज्य हृकश्रवण शिक्षण संस्था, पुणे १५ २० । ३५ 

४ | महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे | ५८ १७२ | २३० 

५ | शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे ३२ 64 | 903 

& | शिक्षण संचालक (प्रौढ शिक्षण ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे १५ ३७ | ५२ 

७ । महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे | 09 | २२ २३ 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, | १२ २८ । ४० 
पुणे 
एकूण आयुक्त, शिक्षण , कार्यालय , महाराष्ट्र राज्य, पुणे | २३४ | ३९९ | ६३३ 

।_१_ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई २७१ ४९० | ७६१ 

२ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, पुणे १०७ ४६४ | ५७१ 

३ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नाशिक ८५ ५४७ | ६३२ 

४ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर २२० | ५४८ | ७६८ 

५ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद २६१ ७१३ | ९७४ 

६ । विभागीय शिक्षण उपसंचालक, लातूर १२८ ४९७ । ६२५ 

७ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती २८५ । ७५७ | १०४२ 

८ | विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर वे | . 1३८ | 89 
एकूण सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालये १५३७ | ४७५४ | ६२९१ 
एकूण आयुक्त, शिक्षण , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 238 | ३९९. | §33 
एकूण सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालये १५३७ | ४७५४ | ६२९१ 
एकूण शालेय शिक्षण विभाग १७७१ | ५१५३ | ६९२४ 
एकूण झालेय शिक्षण विभाग ,लेखाशीर्षाखालील मंजूर १७७१ । ५१५३ | ६९२४ 
तरतुदीतून खर्च होणारी पदे 
लेखाशीर्षाखालील मंजूर तरतुदीमधून खर्च न होणारी पदे ८१ १२६ | २०७ 
एकूण १८५२ । ५२७९ | ७१३१ 


